महाराष्ट्र wpa सेवा (गट-अ) अंतर्गत पशुधन 
विकास अधिकारी संवर्गात जाहिरात क्र. १२/२०२२ 
अन्वये सरळसेवा नियुक्त उमेदवारांस पदस्थापना 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र. 0/10)-११०११/६६/२०२३-०/॥-०-॥-१ (६९८९१७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१/०२/२०२४ 


वाचा:- १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. एडीआर-३४२१/प्र.क्र.६६/२०२१/अठ्ठावीस, 

दि. ०६/११/२०२३ 

२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे पत्र क्र. पविअ-१/प्र.क्र.४१२/जा.क्र.१२/२०२२/ का.तपासणी/ 
१४४०/२०२३, पसं-२ औंध पुणे-६७, दि. २०/१२/२०२३ 

३. शासन निर्णय साप्रवि क्र. चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि. २८/०८/२०१७ 

४. साप्रवि अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४/०७/२०२१ 

५. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र. ९३२/२०२३ अंतर्गत 
दि. १९/१०/२०२३ रोजी पारीत अंतरिम आदेशा. 


प्रस्तावना :- 


पशुधन विकास अधिकारी महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) जाहिरात क्र. ०१२/२०२२ प्रकरणी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. ०६.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये २९८ पदांपैकी 
२९३ पदांची पशुधन विकास अधिकारी पदाकरिता प्रवर्गनिहाय गुणवत्तेच्या आधारे शासनाकडे शिफारस केलेली 
आहे. सदर २९३ शिफारसपात्र उमेदवारांपैकी ३ उमेदवार नियुकक्‍्तीकरीता कागदपत्र पडताळणीकरीता 
गैरहजर व एका उमेदवाराने नियुक्‍तीकरीता इच्छुक नसल्याचे कळविले आहे. उर्वरीत २८९ उमेदवारांची 
नियुक्‍तीपूर्वी कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊन त्यांना संदर्भाधिन क्र. ४ येथील अधिसूचना दि. 
१४ जुले, २०२१ अन्वये महसूली विभाग वाटप करण्यात आला. 

सदर भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ९३२/२०२३ प्रकरणी मा. न्यायाधिकरणाने संदर्भ क्र. ५ येथील दि. १९/१०/२०२३ 
रोजीच्या आदेशान्वये २ पदे राखीव ठेवण्याबाबत अंतरिम आदेश पारीत केळे आहेत. सदर ASAT अनुसरुन 
२ पदे रिक्‍त ठेवण्यासंदर्भात आयोगाद्वारे प्राप्त सूचनांनुसार अराखिव (महिला) प्रवर्गाच्या २ जागा आयोग व 
शासनाचे शपथपत्र दाखल करेपर्यंत रिक्‍त ठेवणेबाबत सूचित केले आहे. सबब प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी मा. 
न्यायाधिकरणाचे आदेश व आयोगाची उक्त सूचना विचारात घेवून अराखिव (महिला) प्रवर्गामवून शिफारस 
झालेले अंतिम २ उमेदवारांची नियुक्‍ती राखून ठेवण्यात येत आहे. 


पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) संवर्गात मोठ्या प्रमाणात रिक्‍त पदे असल्याने 
सदर रिक्‍त पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्टीने शिफारसपात्र उमेदवारांचे वैद्यकीय अहवाल व पोलीस तपासणी 
अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधिन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संबंधित 
उमेदवारांना Wet विकास अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन आदेश क्रमांकः DAHD-99099/§§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७, 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या २९३ उमेदवारांपैकी २८७ उमेदवारांची पशुसंवर्धन 


विभागात पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) (एस-२०: रु.५६१००-१७७५००) या 
पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती) नियम- १९८१ मधील नियम ९(४३) मध्ये विहित 
केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार सोबतच्या “परिशिष्ठ-अ” येथे दर्शविण्यात आल्यानुसार स्तंभ ६ 
येथील महसूली विभाग वाटप करण्यात आला असून, सदर महसूली विभागांतर्गत स्तंभ ७ येथील पदावर 
तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सोबतच्या “परिशिष्ठ-अ” येथे नमुद केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती खालीलप्रमाणे नमुद अटी व 


MAA अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे- 


१). 


AN 


) 


oe 


4). 


सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. 22 जुन, 2029 मधील नविन परिवीक्षाधीन 
धोरण लागू राहील. यानुसार उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी ०२ वर्षाचा राहील. सदर कालावधीत 
संबंधित उमेदवार परिविक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिध्द झाल्यास 
त्याची शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

सदर उमेदवारांनी राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार पशुधन विकास अधिकारी पदासाठीच्या १ महिना 
कालावधीच्या अनिवार्य पायाभूत प्रशिक्षणाकरीता दि.०४.०३.२०२४ रोजी यशवंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे रुजू व्हावे. सदर प्रशिक्षणाकरीता हजर होण्यासाठी केलेल्या 
प्रवासाचा खर्च अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. सदर प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू व्हावे. 
). 


सदर उमेदवारांची जेष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील 
तरतुदीनुसार राहील. विहित कालावधीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांची जेष्ठता 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निर्धारित गुणवत्ता यादीमधील गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. तसेच 
सदर जेष्ठता नियमावलीमध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा सदर उमेदवारांना लागू राहतील. 
सदर उमेदवारांच्या मागील ५ वर्षातील वास्तव्य कालावधी संदर्भातील चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी 
अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधिन राहून सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. चारित्र्य- 
२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८/०८/२०१७ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने तात्पुरती पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यामध्ये सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे 
करण्यात येत असून सदर माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता 
संबंधितांचे तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र रद्दबादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच 
शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांचे तसेच अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रीमिलेयर) 
मोडत नसल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या NCL (Non Creamy Layer) प्रमाणपत्राची वैधता सक्षम 
प्राधिकरणाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून करण्यात येते आहे. उमेदवारांचे NCL प्रमाणपत्र अवैध 
आढळून आल्यास संबंधित उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती कोणतीही पूर्व सूचना न देता रद्द करण्यात 
येईल. 

राखीव पदांकरिता शिफारसप्राप्त मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र: बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दि. १२/१२/२०११ मधील तरतूदीनुसार 
जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र 


पृष्ठ २३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः DAHD-99099/§§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७, 


असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध आढळून आल्यास साप्रवि, शासन परिपत्रक क्र: बीसीसी- 
२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दि. १८/०५/२०१३ मधील नमूद सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल 
याची नोंद घेण्यात यावी. 

८). दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची दिव्यांग प्रमाणपत्रांची 
वैधता वैद्यकीय मंडळाकडून तपासून घेण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. सदर 
प्रमाणपत्र अवैध आढळून आल्यास प्रचलित नियमांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

९). सदर उमेदवारांनी संबंधित वैद्यकीय मंडळांकडून वैद्यकीय तपासणी अहवाल महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सेवेच्या सर्वसाधारण ari) नियम, १९८१ मधील नियम ११(१) अन्वये नियुक्‍ती होण्यापूर्वी किंवा 
नियुक्तीच्या तारखेपासून त्याची सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे अगोदर घडेल त्याप्रमाणे 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक राहील, या अटीस अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. सहा महिन्यांच्या आत वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती 
कोणतीही पूर्व सूचना न देता रद्द करण्यात येईल. तसेच, वैद्यकीय तपासणी अहवाल असमाधानकारक 
असल्यास त्यांची नियुक्ती १ (एक) महिन्याची पूर्व नोटीस देऊन समाप्त करण्यात येईल. 

qo). सदर उमेदवारांनी पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा ह्या पदाच्या सेवा waar 
नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या विभागीय लेखा परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, 
तसेच संगणक परीक्षा विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. तसेच विभागांतर्गत वेळोवेळी विहित 
नियमानुसार आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिवीक्षाधीन कालावधीच्या ०२ वर्षाच्या विहित 
मुदतीत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. सदर उमेदवार विहित मुदतीत ह्या परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत 
त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

११). परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय लेखा परीक्षा 
परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्याची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो /ती 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१२). उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असेल त्यांनी शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि. ०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान 
०१ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस देणे आवश्‍यक राहील. शासनास या उमेदवारांची सेवा समाप्त 
करावयाची असेल त्यावेळी अशी एक महिन्याची आगाऊ नोटीस दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, 
सेवानियमाचा भंग इ. कारणासाठी सेवा समाप्त करतांना वरील उमेदवारांला नोटीस देण्याचे शासनास 
बंधन राहणार नाही. हे नोटीशीचे नियम या नंतर वेळोवेळी होणाऱ्या नियमांतीलळ बदलाच्या अधिन 
राहतील. 

१३). शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि. ३१/१०/२००५ मधील तरतूदीनुसार सर्व 
उमेदवारांना नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 

१४).सदर उमेदवारांना साप्रवि, शासन अधिसूचना, एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि. १४ जुले, २०२१ 
अन्वये महसूल विभाग वाटप नियमावली, २०२१ लागू राहील. सदर अधिसूचनेमधील तरतुदींनुसार 
उमेदवारांना सरळसेवेने नियुक्‍तीनुसार महसूली विभाग वाटप करण्यात आलेले आहे. सदर 
अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार गट-अ संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांना वाटप झालेल्या विभागीय 
संवर्गात किमान ३ वर्ष इतका कालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 

१५). पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी जे उमेदवार 
शासन सेवेत आहेत अशा उमेदवारांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्ती पूर्वी तपासण्याबाबत आयोगाने दिलेल्या 


पृष्ठ २३ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


सूचनेच्या अनुषंगाने शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांनी त्यांचे गोपनिय अहवाल १ महिन्याच्या 
आत आयुक्त, पशुसंवर्धन यांचेमार्फत शासनाकडे जमा करावे. सदर गोपनीय अहवालाच्या तपासनीच्या 
अधिन राहून सदर उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 

६). Tatas विभागामधील we विकास अधिकारी संवर्गासाठी निश्चित केलेल्या सेवा शर्ती सदर 
उमेदवारांना लागू राहतील 
वरीलपैकी उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाल आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
७ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


सदरचे नियुक्‍ती आदेशा पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) संवर्गामध्ये जाहिरात क्र.१२/२०२२ मधील 
सरळसेवेने नियुक्‍ती बाबत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मुळ 
अर्ज क्र. ९३२/२०२३ तसेच सदर भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. 
उच्च न्यायालय वा अन्य कोणत्याही न्यायालयात दाखल असलेल्या कोणत्याही विवक्षीत न्यायालयीन 
प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२११८२३४४२१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या AAT व नांवाने 
N I\W R U TTI B H A G U J | प o-GOVENMENT OF HARARASHTEN “AGRICULTURE AND ADF 


5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74bb05 1¢4c3c90 


9, postalCode=400032, st=Mah: 


serialNumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BASB2F67A2A80796592830D3 
4550071500, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


Date: 2024.02.21 18:35:16 +05'30' 


(नि.भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. मंत्री (प्ुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, 

. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 
५. मा. अ.मु.स, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. मा. om, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्रासह) 
आयुक्‍त WMI, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०५ प्रती) 
. कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
१०. अतिरिक्‍त आयुक्त, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर 
११. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे. 
१२. सर्व प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन सहआयुक्त 
१३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औध,पुणे. 
१४. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
१५. निबंधक, महाराष्ट्र vader परिषद,नागपूर 
१६. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१७. संबंधित जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्‍त 


पृष्ठ २३ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः DAHD-99099/§§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७, 


१८. 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. संबंधित अधिकारी.....(आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचेमार्फत) 
. निवड नस्ती (पदुम-१). 


महालेखापाल/महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)मुंबई/ नागपूर 


पृष्ठ २३ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
| a डॉ.खराडे वैभव पांडुरंग । आदुघ खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ खुपिरे, 
सर्वसाधारण ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 
२ २ | डा.वेरुळकर रोडन इमाव खुला अमरावती | पवेद श्रेणी-१ पाथ्रोट, 
लवकुमार सर्वसाधारण ता.अचलपूर, जि. अमरावती 
३ 3. | डा.मुंडे पंडित कांतराव भज (S) खुला छ. संभाजीनगर| पवैद श्रेणी-१ जवखेडा (§.), ता. 
सर्वसाधारण भोकरदन, जि.जालना 
४ 8 | डा. घुले शुभम ज्ञानदेव आदुघ खुला नाशिक । ude श्रेणी-१ नामपूर, 
सर्वसाधारण ता. बागलाण, जि. नाशिक 
4 4 | डा.वरद अमोलराव आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ भराडी, ता. 
आनंदगावकर सर्वसाधारण सिल्लोड, जि. छ. संभाजीनगर 
६ ६ | डा.फरांदे आशिष नितीन | इमाव खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ बाज, 
सर्वसाधारण ता. जत, जि. सांगली 
9 ७ | डा.थोरात ठारद सज्जज | आदुघ खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ वावरहिरे, 
सर्वसाधारण ता. माण, जि. सातारा 
८ ८ | डॉ.खांडेकर आकाठा भज (क) खुला छ. संभाजीनगर! पवैद श्रेणी-१ वाघोली, 
अशोकराव सर्वसाधारण ता.जि. धाराशिव 
९ ९ । डा.जाधव प्रणव सुनील इमाव खुला नाशिक । ude श्रेणी-१ पिंपरखेड, 
सर्वसाधारण ता. नांदगाव, जि. नाशिक 
i a डा.पालवे रुषिकेठा भज (ड) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ किकवी, 
विजयकुमार सर्वसाधारण ता. भोर, जि. पुणे 
षि १ षत १ | डॉ.थोटे श्राणवी अ.जाती खुला अमरावती । पवेद श्रेणी-१ भुगाव, 
नंदकिशोर महिला ता. अचलपूर, जि. अमरावती 
१२ १२ | डा.स्वप्नाली fears ढोक | खुला खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ उमरी, 
महिला ता. उमरी, जि. नांदेड 
१३ १३ | डॉ.कडवे दिपक अ.जाती खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ शिरवळ, 
गोरक्षनाथ सर्वसाधारण ता. अक्कलकोट, जि.सोलापूर 
१४ १४ | डॉ.नागरे गजानन भज (ड) खुला अमरावती । पवेद श्रेणी-१ यावली शाहीद, 
काशिनाथ सर्वसाधारण ता.जि. अमरावती 
१५ १५ | SUS अमोल बबन भज (क) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ करंदी, 
सर्वसाधारण ता. शिरुर, जि. पुणे 
१६ १६ | डॉ.पवाळकर प्रतिक भज (बो खुला कोकण =| पवेद श्रेणी-१ भालगांव, 
हणमंतराव सर्वसाधारण ता. रोहा, जि. रायगड 
१७ १७ | डा.कारंडे अतुल ज्ञानेश्वर | भज (क) खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ हलकर्णी, 


पृष्ठ २३ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) (७ 
सर्वसाधारण ता. चंदगड, जि.कोल्हापूर 
१८ १९ | डा.धायगुडे मंगेश विळास | खुला खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ कसबा तारळे, 
सर्वसाधारण ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
१९ २० | डा.बोराडे दिपक मनोहर । इमाव खुला अमरावती । ude श्रेणी-१ दहिगाव, 
सर्वसाधारण ता.जि. अकोला 
२० २१ | डो.आवले अक्षय श्रीमंत इमाव खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१, सादोळा, 
सर्वसाधारण ता. माजलगाव, जि. बीड 
२१ २२ | डॉ.गटकळ आशिष भज (क) खुला नागपूर । ude श्रेणी-१ सिहोरा, 
राजेंद्र सर्वसाधारण ता. तुमसर, जि. भंडारा 
२२ २३ | SLUTS राहुल मुगाजी | इमाव खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ हजारमाची, 
सर्वसाधारण ता. कराड, जि. सातारा 
२३ २४ | डॉ.लोढे पल्लवी दिगंबर भज (क) खुला छ. संभाजीनगर] पवैद श्रेणी-१ मंगरुळ पीर, 
महिला ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव 
२४ । २५ | डा.पठाणसीमाकौसर आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ औराळा, ता. 
सलिमखॉ महिला कन्नड, जि. छ. संभाजीनगर 
२५ २६ | डो.खुटाळ गणेशा पांडुरंग । आदुघ खुला पुणे आग्राके कडगांव ता. 
सर्वसाधारण गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 
२६ २७ | डो.निबाळकर योगेश्वर आदुघ खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ गुळसडी, 
राजेंद्र सर्वसाधारण ता. करमाळा, जि. सोलापूर 
२७ | २८ | डा.बुटले गोपाल अनुरथ | इमाव खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ आंबी, 
सर्वसाधारण ता. भुम, जि. धाराशिव 
२८ २९ | डा.गंजीवाले अक्षय भज (ब) खुला नागपूर । पवैद श्रेणी-१ वणी, 
प्रकाशराव सर्वसाधारण ता. जिवती जि. चंद्रपूर 
२९ ३० | डॉ.नेताम शुभम देविदास | इमाव खुला नागपूर । ude श्रेणी-१ दोलंदा, 
सर्वसाधारण ता. एटापल्ली, जि.गडचिरोली 
३० ३१ | डॉ.लोणगे सुनील भज (क) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ तळसंदे ता. 
देविदास सर्वसाधारण हातगणंगले जि. कोल्हापूर 
३१ ३२ | डॉ.मंमोड प्रणिता गंगाधर | खुला खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ जामखेड, 
सर्वसाधारण ता अंबड, जि. जालना 
३२ ३३ | डा.माने शुभम तुकाराम खुला खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ तेरणी, 
सर्वसाधारण ता. गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर 
३३ ३४ । SLPS मारोती माधव | अ.जाती खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ पाथरवाला, 
सर्वसाधारण ता. अंबड, जि. जालना 


पृष्ठ २३ पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
३४ ३५ । डा.कंचन मनोहर बोराटे | इमाव खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ भवानीनगर, 
महिला ता. वाळवा, जि.सांगळी 
३५ ३६ | डा.हणमंते मनोज माधव । अ.जाती खुला छ. संभाजीनगर| पवैद श्रेणी-१ पिंपळनेर, 
सर्वसाधारण ता.जि. बीड. 
३६ ३७ | STR सोमेश्वर मधुकर | इमाव खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ सावरगांव, 
सर्वसाधारण ता. मुखेड, जि. नांदेड 
३७ | ३८ | डा.तोडकरी अभिषेक इमाव खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ बहुले, 
महेंद्र सर्वसाधारण ता. पाटण, जि. सातारा 
३८ ३९ | डॉ.खांडेकर अभिजीत भज (क) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ बाजार भोगाव, 
उत्तम सर्वसाधारण ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
३९ vo | डॉ.सुद्रिक प्रतिक इमाव खुला नाशिक । पवेद श्रेणी-१ तांदुळवाडी, 
परमेश्वर सर्वसाधारण ता. येवला, जि. नाशिक 
go | ४१ | डॉ.चौधरी अश्विन इमाव खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ नरखेड, 
गजानन सर्वसाधारण ता. मोहोळ, जि. सोलापूर 
४१ ४२ | डॉ.थोरात ओंकार खुला खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ तारळे, 
सत्यवान सर्वसाधारण ता. पाटण, जि. सातारा 
४२ ४३ | डा.भुसारे ज्ञानेश्वर आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ भऊर, ता. 
पंढरीनाथ सर्वसाधारण वैजापूर, जि. छ. संभाजीनगर 
४३ ४४ । SIRI अनवर आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ रांजणी, 
वहाबखान सर्वसाधारण ता. घनसावंगी, जि. जालना. 
४४ ४५ | डॉ.निमगावकर मयूर खुला खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ करोली CI, 
सुधीरराव सर्वसाधारण ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगळी 
४५ ४६ | डा.चव्हाण अक्षय विजा (31) खुला अमरावती । पवैद श्रेणी-१ तळेगाव, 
विठ्ठलराव सर्वसाधारण ता.जि. यवतमाळ 
४६ ४७ | डा.जाधव मयुरी नितीन खुला खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ हातनूर, 
महिला ता. तासगांव जि. सांगली 
४७ ४८ | डॉ.चव्हाण कैलास विजा (31) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ अनगर, 
गंगाधर सर्वसाधारण ता. मोहोळ, जि. सोलापूर 
४८ | ४९ | डा.कोळी अनुजकुमार विमाप्र खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ करंजफेण, 
ब्रम्हदेव सर्वसाधारण ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर 
४९ ५१ | डॉ.रणवीर अविनाश अ.जाती खुला नाशिक । ude श्रेणी-१ उत्राण, 
बाबुराव सर्वसाधारण ता. एरंडोल, जि. जळगाव 


पृष्ठ २३ पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
yo | ५२ | डॉ.स्वामी स्नेहा बालप्पा | इमाव खुला छ. संभाजीनगर| de श्रेणी-१ कोल्हे बोरगाव, 
महिला ता. बिलोली, जि. नांदेड 
५१ ५३ | डॉ.जाधव अविनाठा विजा (ओ) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ कोतोली, 
गणपत सर्वसाधारण ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
५२ ५४ | डा.आळणे PAT मधुकर | अ.जाती खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ वाहली, 
सर्वसाधारण ता. पाटोदा, जि. बीड 
43 ५५ | डा.लोकरे जयेश महादेव | आदुघ खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ राशीवडे, 
सर्वसाधारण ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
४४ ५६ | डा.जोगदंड बालाजी आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ बनोटी, ता. 
महादु सर्वसाधारण सोयगांव, जि. छ. संभाजीनगर 
५५ ५७ । डाॉ.गायकवाड श्रीराम आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ SAT, 
अनुरथ सर्वसाधारण ता. अहमदपूर, जि. लातूर 
५६ ५८ | STATS ज्ञानेश्वरी भज (क) खुला नाशिक । पवैद श्रेणी-१ गिरणारे, 
साहेबराव महिला ता. इगतपुरी, जि. नाशिक 
५७ ५९ | डॉ.पाटील अविनाठा आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| ude श्रेणी-१ खासगाव, 
अशोकराव सर्वसाधारण ता. जाफ्राबाद, जि. जालना 
BC ६० | डा.वाकळे माया दिपक | अ.जाती खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ विडा, 
महिला ता. केज, जि. बीड 
48 ६१ | SIAR गोविंद व्यंकटराव | आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ तांदुळवाडी, 
सर्वसाधारण ता. वाशी, जि. धाराशिव 
६० ६२ | SANS समाधान भारत | भज (क) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ चरण, 
सर्वसाधारण ता. शिराळा, जि. सांगली 
६१ ६३ । डा.गुजेवाड SHRI इमाव खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ सास्तूर, 
सर्वसाधारण ता. लोहारा, जि. धाराशिव 
६२ ६४ | डॉ.ढेकन विशाखा विमाप्र खुला नागपूर । पवेद श्रेणी-१ वेगलुर, 
गजानन महिला ता. अहेरी, जि. गडचिरोली 
६२ ६५ | डा.धुमाळ प्रसाद भास्कर | खुला खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ करमाळा, 
सर्वसाधारण ता. करमाळा, जि. सोलापूर 
६४ ६६ | डॉो.कवडेकर अजित अ.जाती खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ परतुर, 
श्रीहरी सर्वसाधारण ता. परतूर, जि. जालना 
६५ ६७ | SAIS अश्विनी अरुण | आदुघ खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ असंडोली, ता. 
महिला गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ २३ पैकी ९ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
६६ ६८ । डा.गव्हाड गोपाल श्रीराम | भज (बो खुला अमरावती । पवैद श्रेणी-१ चिखली, 
सर्वसाधारण ता. उमरखेड, जि.यवतमाळ 
६७ ६९ | डॉ.स्वामी गणेडश बबन आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१, वाहेगांव श्रेष्ठी, 
सर्वसाधारण ता. परतूर, जि. जालना 
६८ go | डॉ.शिसोदिया मयुर विजा (ओ) खुला छ. संभाजीनगर| पवैद श्रेणी-१ जळकोट, 
रोहिदास सर्वसाधारण ता. तुळजापुर, जि. धाराशिव 
६९ ७१ | डा.चव्हाण आदित्य खुला खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ शिरोळ, 
शंकरराव सर्वसाधारण ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर 
७० ७२ | डा.खेत्री बाबासाहेब आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ शहापूर, 
जालिंदर सर्वसाधारण ता. देगलूर, जि. नांदेड 
७१ ७३ | डा.हुके विजय गुरुदास | अ.जाती खुला नागपूर । ude श्रेणी-१ उपरी, 
सर्वसाधारण ता. सावली, जि. चंद्रपूर 
७२ ७४ | STAT अमेय पराग खुला खुला अमरावती | ude श्रेणी-१ वरध, 
सर्वसाधारण ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ 
७३ ७५ | डा.देडामुख प्रणव खुला खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ मुरुम, 
प्रल्हादराव सर्वसाधारण ता. उमरगा, जि. धाराशिव 
७४ | ७६ | डा.रहांगडाले संजय इमाव खुला नागपूर । पवेद श्रेणी-१ आसोली, 
योगराज सर्वसाधारण ता. जि. गोंदिया 
७५ | ७७ | डा.दोनाडकर मनोज इमाव खुला नागपूर । पवेद श्रेणी-१ कमलापूर, 
मोतीलाल सर्वसाधारण ता. अहेरी, जि. गडचिरोली 
७६ ७८ | डॉ.पाळीमकर अंतिका इमाव खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ जवळा बाजार, 
बापूराव महिला ता. औ.नागनाथ, जि. हिंगोली 
७७ ७९ | डा.नरोटे सतिठा रामराव । भज (क) खुला छ. संभाजीनगर| पवैद श्रेणी-१ शिरुर, 
सर्वसाधारण ता. शिरुर, जि. बीड 
७८ ८० | डा.गायकवाड नेहा आदुघ खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ कोळा, 
सुभाष महिला ता. सांगोला, जि. सोलापूर 
७९ ८१ । डा.पारवेकर आदित्य आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ येहळेगाव, 
अनिल सर्वसाधारण ता. औ.नागनाथ, जि. हिंगोली 
८० ८२ | डॉ.साखरे अभिजीत भज (क) खुला |छ. संभाजीनगर) अतिशित रेत प्रयोगशाळा, छ. 
चंद्रकांत सर्वसाधारण संभाजीनगर 
८१ ८३ | Slated प्रतिक्षा काळुराम | आदुघ खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ तोंडोली, 
महिला ता. कडेगाव, जि. सांगली 
८२ | ८४ | डा.नेताम निशिगंधा इमाव खुला नागपूर । पवेद श्रेणी-१ वैरागड, 


पृष्ठ २३ पैकी १० 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
देविदास महिला ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली 
८३ । ८५ | डा.पाटीलश्रद्धा रामचंद्र | खुला खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ लेंगरे, 
महिला ता. खानापूर, जि. सांगली 
८४ ८६ | डा.मात्रे चंद्रकांत भज (क) खुला छ. संभाजीनगर! पवैद श्रेणी-१ हळदा, ता. 
भास्करराव सर्वसाधारण सिल्लोड, जि. छ. संभाजीनगर 
८५ ८७ | डॉ.बिराजदार अविनाश खुला खुला कोकण-२ | ude श्रेणी-१ मांघरुण, 
अशोक सर्वसाधारण ता. महाड, जि. रायगड 
८६ | ८८ | डा.पाटीलसागरनाना आदुघ खुला अमरावती । ude श्रेणी-१ sal खेडेकर, 
सर्वसाधारण ता. चिखली, जि. बुलढाणा 
८७ ८९ | डा.वायगांवकर संकेत खुला खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ पारडगांव, 
जगदीशा सर्वसाधारण ता. घनसावंगी, जि. जालना 
८८ | ९० | डॉ.फणसेकिर्ती दादाराम | आदुघ खुला नाशिक । ude श्रेणी-१, आराई, 
महिला ता. सटाणा, जि. नाशिक 
८९ ९१ | Saye रोहित आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ मंगरूळ, 
बाबुराव सर्वसाधारण ता. जळकोट, जि. लातूर 
९० ९२ | डा.वऱ्हाडे राधिका आदुघ खुला छ. संभाजीनगर| पवेद श्रेणी-१ धारुर, 
महादेव महिला ता. धारुर, जि. बीड 
९१ ९३ | डा.चिकनकर रिचा इमाव खुला अमरावती | जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, 
प्रभाकर महिला जि. वाशिम 
९२ | ९४ | Slates वेभव श्रीरंग इमाव खुला कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ राजापूर, 
सर्वसाधारण ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी 
९३ ९५ | SLM Brat शिवाजी | इमाव खुला नाशिक =| ade श्रेणी-१ डांगसौदाने, 
महिला ता. सटाणा, जि. नाशिक 
९४ ९६ | डा.अडकिने अक्षय इमाव खुला नागपूर । पवैद श्रेणी-१ सानवडी, 
चांगदेव सर्वसाधारण ता. लाखांदूर, जि. भंडारा 
९५ ९७ | Slated निखिल आदुघ खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ SUR, 
अरुणराव सर्वसाधारण ता. आजरा, जि. कोल्हापूर 
९६ ९८ | डा.वेदपाठक रणजीत इमाव खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ कळे, 
कृष्णात सर्वसाधारण ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
९७ ९९ | STRATA प्रतिभा धारबा | खुला खुला छसंभाजीनगर | Ute श्रेणी-१ जवळबन, 
सर्वसाधारण ता. केज, जि. बीड 
९८ ॥ डा.कराड गणेशा भज (ड) खुला-खेळाडू छसंभाजीनगर | ude श्रेणी-१ सिंधी, 


पृष्ठ २३ पैकी ११ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
गोविंदराव ऐवजी ता. उमरी, जि. नांदेड 
९९ षि ०१ | डॉ.पाटील प्रगती दिनकर | खुला खुला-खेळाडू छसंभाजीनगर | पवैद श्रेणी-१ नाईचाकूर, 
ऐवजी ता. उमरगा, जि. धाराशिव 
शि oo | १०२ | डो.बाळगी सुनद गणपती | खुला खुला-खेळाडू कोकण-१ | ude श्रेणी-१ मळेवाड, 
ऐवजी ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 
ba ०१ | 903 | डा.सुर्यवंशी युवराज आदुघ | खुला-खेळाडू छसंभाजीनगर | पवेद श्रेणी-१ cyst, 
शांकर ऐवजी ता. जाफ्राबाद, जि. जालना 
१०२ | १०४ | डॉ. यमगर आकाठा भज (क) खुला-खेळाडू कोकण-२ | पवैद श्रेणी-१ पिळझे, 
हणमंत ऐवजी ता. भिवंडी, जि. ठाणे 
१०३ | 904 | डॉ.चौतमाल वैभव विजय । आदुघ खुला-खेळाडू छसंभाजीनगर | पवैद श्रेणी-१ काटगाव, 
ऐवजी ता. तुळजापुर, जि. धाराशिव 
१०४ | १०६ | डॉ.लोढे विकास इमाव खुला-खेळाडू | अमरावती | पवेद श्रेणी-१ बोरगाव मंजू, ता. 
मुरलीधर ऐवजी जि. अकोला 
१०५ | Yoo | डॉ.गिरी आदित्य दिगांबर | भज (बो भज (बो छ. संभाजीनगर| पवैद श्रेणी-१ कावलगांव, 
सर्वसाधारण ता. पुर्णा, जि. परभणी 
१०६ | १०८ | डा.सावरे बजरंग आदुघ आदुघ नागपूर । पवेद श्रेणी-१ पेठगांव, 
मुरलीधर सर्वसाधारण ता. सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर 
१०७ | १०९ | डा.भागवत प्रतिक्षा विमाप्र खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ हसुर दुमाला, 
नंदकुमार महिला ता. करवीर, जि.कोल्हापूर 
१०८ ण डा.मारकवाड संकेत अ.जमाती अ.जमाती अमरावती । ude श्रेणी-१ ari, 
हौसाजी सर्वसाधारण ता. मंगरुळपीर, जि.वाशिम 
१०९ a डा.सुद्रिक स्नेहल इमाव खुला नाशिक । पवैद श्रेणी-१ दुगांव, 
नानासाहेब महिला ता. चांदवड, जि. नाशिक 
णि ११२ | डा.वाकडे अजय संजय । आदुघ आदुघ पुणे पवेद श्रणी-१ माडग्याळ, 
सर्वसाधारण ता. जत, जि. सांगली 
शि ११ | ११३ | Slag मोहन शिवाजी । अ.जाती अ.जाती अमरावती | पवेद श्रेणी-१ तळेगाव, 
सर्वसाधारण ता. दशासर, जि. अमरावती. 
११२ | ११४ | डा.मधुरा राजेंद्र पाटील इमाव खुला अमरावती | ude श्रेणी-१ पिंजर, 
महिला ता. बा.टाकळी जि. अकोला 
११३ | ११५ | डा.पारवे Ny संभाजी =| अ.जाती अ.जाती कोकण-१ | ude श्रेणी-१ सायवण, 
सर्वसाधारण ता. डहाणू, जि.पालघर 
११४ | ११६ | डा. Cle AAT इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ वाकोद, 
राधेश्याम सर्वसाधारण ता. जामनेर, जि. जळगांव 


पृष्ठ २३ पैकी १२ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
११५ | ११७ | डा.नामपल्ले मुकेडा अ.जाती अ.जाती कोकण-२ | ude श्रेणी-१ बागमांडला, 
तुकाराम सर्वसाधारण ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
११६ | ११८ | डॉा.सोनटक्के अभिषेक इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ मुरुमगाव, 
नारायण सर्वसाधारण ता. धानोरा, जि.गडचिरोली 
११७ | ११९ | डा.डोंगरे बाळाजी आदुघ आदुघ कोकण-१ | ude श्रेणी-१ सावर्डे, 
संजयराव सर्वसाधारण ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 
११८ | १२० | डा.चोबे पूनम हनुमंत आदुघ खुला नाशिक = | पवैद श्रेणी-१ ताहाराबाद, 
महिला ता. सटाणा, जि. नाशिक 
११९ | १२१ | डॉा.ललित विवेक भज (बो भज (बो नागपूर । पवैद श्रेणी-१ अडयाळ, 
मिसलवार सर्वसाधारण ता. पवनी, जि. भंडारा 
१२० | १२२ | डॉ.कदम ya ज्ञानदेव । खुला खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ वाकुर्डे (बु.), 
महिला ता. शिराळा, जि. सांगळी 
१२१ | १२३ | डा.इंदूरकर सचिन इमाव इमाव कोकण-२ | पवैद श्रेणी-१ दांडगुरी, 
भगवानराव सर्वसाधारण ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
१२२ | १२४ | डा.बोरकर आनंद इमाव इमाव अमरावती | ude श्रेणी-१ शिसरगांव 
निळकंठस्वामी सर्वसाधारण कसंबा, ता. चांदुरबाजार, 
जि. अमरावती 
१२३ | १२५ | डा.थोरात शुभम अ.जाती अ.जाती नागपूर । पवैद श्रेणी-१ हरदोली, 
कैलासराव सर्वसाधारण ता. तुमसर, जि. भंडारा 
१२४ | १२६ | डॉ.चव्हाण आदिनाथ आदुघ आदुघ कोकण-१ | ude श्रेणी-१ देवगड, 
अंकुडाराव सर्वसाधारण ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग 
१२५ | १२७ | डा.आशिष वेदपाठक इमाव इमाव नाशिक । पवैद श्रेणी-१ गेंदामाळ, 
सर्वसाधारण ता. धडगांव, जि. नंदुरबार 
१२६ | १२८ | डा.जाधव नितिन आदुघ आदुघ कोकण-२ | ude श्रेणी-१ सोनसडे, 
साहेबराव सर्वसाधारण ता. तळा, जि. रायगड 
१२७ | १२९ | डा.ज्ञानेश्वर बापूराव भज (क) भज (क) पुणे पवैद श्रेणी-१ देसींग, 
लोंगणे सर्वसाधारण ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगळी 
१२८ | १३० | डा.कवळे सौरभ वसंत इमाव इमाव नागपूर | पवैद श्रेणी-१, परसवाडा, 
सर्वसाधारण ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 
१२९ | १३१ | डा.अश्विन दत्तुजी चोपडे | इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ तोहगाव, 
सर्वसाधारण ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर 
१३० | १३२ | डा.पवार अक्षयकुमार आदुघ आदुघ कोकण-१ | ude श्रेणी-१ किरमिरा, 
अशोकराव सर्वसाधारण ता. जव्हार, जि. पालघर 
१३१ | १३३ | डा.अलोणे चेतन देवाजी । अ.जाती अ.जाती नागपूर । ude श्रेणी-१ लगाम, 


पृष्ठ २३ पैकी १३ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
सर्वसाधारण ता. मुलचेरा, जि. गडचिरोली 
१३२ | १३४ | डा.मेश्राम विराज अ.जाती अ.जाती नागपूर । पवेद श्रेणी-१ धमदीटोला, 
सुधाकर सर्वसाधारण ता. देवरी, जि. गोंदिया 
१३३ | १३५ | डा.बोडखे प्रतीक अशोक | इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ पारवा, 
सर्वसाधारण ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ 
१३४ | १३६ | डाॉ.ननावरे अपूर्व शिरीष । अ.जाती अ.जाती पुणे पवैद श्रेणी-१ असळज, ता. 
सर्वसाधारण गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 
१३५ | १३७ | डॉ.मालकर रोहन रमेडा | इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ साकरीटोला, 
सर्वसाधारण ता. सालकेसा, जि. गोंदिया 
१३६ | १३८ | डा.साबळे किशोर आदुघ आदुघ कोकण-१ | ude श्रेणी-१ खोपी, 
दत्तात्रय सर्वसाधारण ता. खेड, जि. रत्नागिरी 
१३७ | १३९ | डा.ऱोंबेकर चेतन बंडू इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ दसरखेड, 
सर्वसाधारण ता. मलकापूर, जि.बुलढाणा 
१३८ | १४० | डा.पवार ओम किसनराव | आदुघ आदुघ नाशिक । ude श्रेणी-१ वाडी, 
सर्वसाधारण ता. शिरपूर, जि. धुळे 
१३९ | १४१ | डा.चव्हाण प्रदिप आदुघ आदुघ नागपूर । ude श्रेणी-१ कडीकसा, 
मुरलीधर सर्वसाधारण ता. देवरी, जि. गोंदिया 
१४० | १४२ | डा.पठाडे दिपाली सुरेश | इमाव खुला नाशिक । पवैद श्रेणी-१ आसखेडा, 
महिला ता. बागलण, जि. नाशिक 
१४१ | १४३ | डा.सुरवसेसचिन उत्तम  आदुघ आदुघ पुणे पवेद श्रेणी-१ ओंड, 
सर्वसाधारण ता. कराड, जि. सातारा 
१४२ | १४४ ।डॉ.राजश्री बापुराव विजा (31) खुला कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ होडावडे, 
जाधव महिला ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 
१४३ | १४५ | डा.कऱ्हाळे विकास आदुघ आदुघ पुणे पवेद श्रेणी-१ झरे, 
विठ्ठलराव सर्वसाधारण ता. आटपाडी, जि. सांगली 
१४४ | १४६ | डा.दळवे गणेशा श्रीराम आदुघ आदुघ नाशिक । पवैद श्रेणी-१ आमपाडा, 
सर्वसाधारण ता. नवापुर, जि. नंदुरबार 
१४५ | १४७ | डा.चव्हाण पूजा संपत विजा (31) खुला कोकण-२ | पवैद श्रेणी-१ म्हसळा, 
महिला ता. म्हसळा, जि. रायगड 
१४६ | १४८ | डा.मनवर पल्लवी आनंद | अ.जाती खुला नागपूर । पवेद श्रेणी-१ चुटीया, 
महिला ता. जि. गोंदिया 
१४७ | १४९ | डॉ.श्रुती दिवाकर गणवीर | अ.जाती खुला नागपूर | ude श्रेणी-१ कोरची, 
महिला ता. कोरची, जि. गडचिरोली 
१४८ | १५० | डा.कुदळे प्रणाली विलास | इमाव खुला कोकण-१ | ude श्रेणी-१ pga, 


पृष्ठ 23 पैकी १४ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
महिला ता. वाड, जि. पालघर 
१४९ | १५१ | डा.बेलुरे विरभद्र इमाव इमाव कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ कडवई, 
सुर्यकांत सर्वसाधारण ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी 
१५० | १५२ | SLM बजरंग राम भज (ड) भज (ड) नाशिक । पवैद श्रेणी-१ तामथरे, 
सर्वसाधारण ता. शिंदखेडा, जि. धुळे 
१५१ | 943 | डाॉ.टिकोरे प्रियांका भज (क) खुला कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ शिरोडा, 
विश्वंभर महिला ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 
१५२ | १५४ | डा.सुयोग मनोहर इमाव इमाव कोकण-२ | ude श्रेणी-१ चव्हाणवाडी, 
म्हस्कर सर्वसाधारण ता. पाली, जि. रायगड 
१५३ | १५५ | SLES अंकुठा रमेशराव | भज (डो भज (ड) नाशिक | ade श्रेणी-१ पिपळगाव हरे, 
सर्वसाधारण ता. पाचोरा, जि.जळगाव 
१५४ | १५६ | डा.निवेदिता राजकुमार । अ.जाती खुला अमरावती । ude श्रेणी-१ उरळ, 
रणवीर महिला ता. बाळापूर, जि. अकोला 
१५५ | १५७ | डा.नितीनचंद्रकांतढोरे | इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ करडी, 
सर्वसाधारण ता. मोहाडी, जि. भंडारा 
१५६ | १५८ | डॉ.प्रशांत सुदाम पायघन इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ पाटणबोरी, ता. 
सर्वसाधारण पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
१५७ | १५९ | डा.येवले लीना भज (क) खुला पुणे पवैद श्रेणी-१ जेऊर, 
विठ्ठलराव महिला ता.अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
१५८ | १६० | Salas पंकज ज्ञानोबा | आदुघ आदुघ कोकण-१ | ude श्रेणी-१ मनोर, 
सर्वसाधारण ता. पालघर, जि. पालघर 
१५९ | १६१ | डा.पंचलिगे नंदकिशोर इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ बांबरुड, 
संतोष सर्वसाधारण ता. पाचोरा, जि. जळगाव 
१६० | १६२ | डा.चव्हाण विष्णुश्रीराम । विजा (ओ विजा (अ) कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ दाभोळे, 
सर्वसाधारण ता. दापोली, जि. रत्नागीरी 
१६१ | १६३ | SIRUBT अक्षता पतंगराव | आदुघ खुला पुणे पवेद श्रेणी-१ शिरढोण, 
महिला ता. कवठेमहांकाळ,जि.सांगळी 
१६२ | १६४ | डा.गौरखेडे दीक्षा इमाव खुला अमरावती । ude श्रेणी-१ पोहरादेवी, 
पुरुषोत्तम महिला ता. मानोरा, जि. वाशिम 
१६३ | १६५ | डा.जगदाळे स्नेहा आदुघ खुला नाशिक = | ude श्रेणी-१ गुंडेगाव, 
फुलचंद महिला ता. जि. अहमदनगर 
१६४ | १६६ | डा. ped विठ्ठल सुदाम आदुघ आदुघ कोकण-१ | ude श्रेणी-१ माडखोल, 
सर्वसाधारण ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 


पृष्ठ २३ पैकी १५ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
१६५ | १६७ | डॉ.डप्पवार महेश्वररेड़ी इमाव इमाव नाशिक । पवैद श्रेणी-१ वडोदा, 
कृष्णारेड़ी सर्वसाधारण ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव 
१६६ | १६८ | डा.चाफेकर सुजय इमाव इमाव नाशिक । पवेद श्रेणी-१ फोफरे, 
शरदराव सर्वसाधारण ता. साक्री, जि. धुळे 
१६७ | १६९ | डा.देशमुख aya इमाव इमाव अमरावती | ude श्रेणी-१ माहूलीचोर, 
नंदकिशोर सर्वसाधारण ता. जि. अमरावती 
१६८ | १७० | डा.ऱोळकेधनश्री धनंजय | आदुघ खुला अमरावती । ude श्रेणी-१ अकोला बाजार, 
महिला ता. जि. यवतमाळ 
१६९ | १७१ | डॉ.चोपडे आदेश एकनाथ | इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ धनेगाव, 
सर्वसाधारण ता. अंजनगाव सुर्जी, 
जि. अमरावती 
१७० । १७२ । डॉ.क्षीरसागर प्रणाली इमाव खुला पुणे ade श्रेणी-१ मंद्रुप, 
अशोक महिला ता. द. सोलापूर, जि. सोलापूर 
१७१ | १७३ | डॉ.खर्ड संकेत रावसाहेब | आदुघ आदुघ नाशिक । पवैद श्रेणी-१ मडगाव, 
सर्वसाधारण ता. मालेगाव, जि. नाशिक 
१७२ | १७४ | डा.निमसे प्रविण रामदास । आदुघ आदुघ पुणे पवेद श्रेणी-१ तांबडे, 
सर्वसाधारण ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर 
१७३ | १७५ | डा.जाधवसतीडा इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ माणिकवाडा, 
गजानन सर्वसाधारण ता. नेर, जि. यवतमाळ 
१७४ | १७६ | डा.मुंढे उपेद्र व्रिकराव | भज (डो भज (ड) कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ डेग्याची मोट, ता. 
सर्वसाधारण जव्हार, जि. पालघर 
१७५ | १७७ | डॉ.सय्यद आशफाक आदुघ आदुघ नाशिक । पवैद श्रेणी-१ मोरांबा, ता. 
इसाक सर्वसाधारण अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार 
१७६ | १७८ | डा.भोयर आशिष इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ नागेपल्ली, 
भाऊराव सर्वसाधारण ता. अहेरी, जि. गडचिरोली 
१७७ | १७९ | डा.शिलवंत संदिप सुरेंद्र । अ.जाती अ.जाती कोकण-१ | ude श्रेणी-१ शृंगारतळी, 
सर्वसाधारण ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी 
१७८ | १८२ | डा.बोरसे रुषिकेडा संजय | इमाव इमाव नाशिक =| ude श्रेणी-१ वरखेडी, 
सर्वसाधारण ता. पाचोरा, जि. जळगाव 
१७९ | १८३ | डा.कायंदे सदाशिव भज (ड) भज (ड) अमरावती । पवैद श्रेणी-१ सातेफळ, 
रामदास सर्वसाधारण ता. चांदुररेल्वे, जि. अमरावती 
१८० | १८४ | डाॉ.बनकर अनिकेत इमाव इमाव पुणे पवैद श्रेणी-१ पांगरी, 
सर्जेराव सर्वसाधारण ता. बार्शी, जि. सोलापूर 
१८१ | १८६ | डॉ.लांडगे राजन रमेश इमाव इमाव कोकण-१ | ताळपसचि मालवण, 


पृष्ठ २३ पैकी १६ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
सर्वसाधारण जि. सिधुदुर्ग 
१८२ | १८७ | डॉ.भगत विशाल अ.जाती अ.जाती नाशिक । ude श्रेणी-१ विंचुर, 
वामनराव सर्वसाधारण ता. जि. धुळे 
१८३ | १८८ | डा.गुट्टे शितल बालाजी | भज (डो भज (ड) कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ बोईसर, 
महिला ता. पालघर, जि. पालघर 
१८४ | १८९ | डा.थुल आसावरी अ.जाती अ.जाती कोकण-२ | पवैद श्रेणी-१ झिडके, 
देवानंद महिला ता. भिवंडी, जि. ठाणे 
१८५ | १९० | डा.हर्षल संजय बोकडे इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ बाराभाटी, ता. 
सर्वसाधारण अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया 
१८६ | १९१ | डॉ.कुदळे अतुल पांडुरंग | इमाव इमाव पुणे आग्राके हरळी (बु), 
सर्वसाधारण ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 
१८७ | १९२ | डा.केद्रे भाग्यश्री भज (ड) भज (ड) नाशिक । पवैद श्रेणी-१ शिरसोदे, 
पंढरीनाथ महिला ता. पोराळा, जि. जळगाव 
१८८ | १९३ | डा.शेख निहाल अहेमद | इमाव इमाव पुणे पवैद श्रेणी-१ पळशी, 
शेख सत्तार सर्वसाधारण ता. खानापूर, जि. सांगली 
१८९ | १९४ | डा.कोकाटे प्रतीक aT | इमाव इमाव अमरावती | ude श्रेणी-१ तपोवन, 
सर्वसाधारण ता. मोताळा, जि. बुलढाणा 
१९० | १९५ | डॉ.वृषाली डोमाबापू इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ रामगड, 
ब्राह्मणकर महिला ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली 
१९१ | १९६ | डा.मुळे रुपाली महादेव | भज (को भज (क) कोकण-१ | पवैद श्रेणी-१ ळाटवण, 
महिला ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी 
१९२ | १९७ | STAM मच्छिद्र महादेव । अ.जाती अ.जाती पुणे पवेद श्रेणी-१ आडकूर, 
सर्वसाधारण ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर 
१९३ | १९८ | डा.चव्हाण गायत्री आदुघ आदुघ नाशिक । पवैद श्रेणी-१ तोरणमाळ, 
ज्ञानेश्वर महिला ता. धडगांव, जि. नंदुरबार 
१९४ । १९९ । डा.आवताडे अक्षय आदुघ । आदुघ-खेळाडू पुणे पवैद श्रेणी-१ भादवन, 
तानाजी ऐवजी ता. आजरा, जि. कोल्हापूर 
१९५ | २०० | डॉ.शिनगारे शरयू इमाव इमाव पुणे पवैद श्रेणी-१ शिरवळ, 
संतोषकुमार महिला ता. खंडाळा, जि. सातारा 
१९६ | २०१ | डा.काळे सुरजकुमार इमाव इमाव अमरावती | ude श्रेणी-१ पळसखेड, 
गजानन सर्वसाधारण ता. रिसोड, जि. वाशिम 
१९७ | २०२ | डा.कारामुंगे स्वागती इमाव इमाव नाशिक = | ude श्रेणी-१ उचंदे, 


पृष्ठ २३ पैकी १७ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
मलिकाजुंन महिला ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव 
१९८ | २०३ | डॉ.कथे अबोली सुहास इमाव इमाव अमरावती =| पवेद श्रेणी-१ अडगांव (बु, 
महिला ता. तेल्हारा, जि. अकोला 
१९९ | २०४ | डा.मुरकुटे प्रांजली इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ पांढरबोडी, 
मेघशाम महिला ता.जि. गोंदिया 
२०० | २०५ | डा.वृषाली नामदेव अ.जाती अ.जाती पुणे पवैद श्रेणी-१ मलकापूर, 
सरवदे महिला ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर 
२०१ | २०६ | डा.मेश्राम स्नेहा नरेद्र अ.जाती अ.जाती नागपूर । पवैद श्रेणी-१ मानेगांव, 
महिला ता.जि. भंडारा 
२०२ | २०७ | डा.केवट शुभांगी भज (बो भज (बो पुणे आग्राउके तळाशी, 
भाऊराव महिला ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
२०३ | २०८ | डा.पोतदार आकांक्षा इमाव इमाव पुणे पवैद श्रेणी-१ कसबा बीड, 
दिपक महिला ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 
२०४ | 208 | डा.कांबळे अविनाश अ.जाती अ.जाती अमरावती | पवेद श्रेणी-१ धुळघाट रोड, ता. 
सर्वसाधारण धारणी, जि. अमरावती 
२०५ | २१० | डा.श्रेया डोंगरे अ.जाती अ.जाती नागपूर । पवेद श्रेणी-१ मुरमुरी, 
महिला ता. चार्मोशी, जि. गडचिरोली 
२०६ | २११ | डा.पाटील Vier इमाव इमाव पुणे पवेद श्रेणी-१ प्रयाग चिखली, 
विद्यानंद सर्वसाधारण ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 
२०७ | २१२ | डॉ.कुलाल SHRI इमाव इमाव कोकण | पवेद श्रेणी-१ वेतोरे, 
मुकुंदराव सर्वसाधारण ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 
२०८ | २१३ | डॉ.कांगटे कातिक इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ देव्हाडा, 
लक्ष्मणराव सर्वसाधारण ता. राजुरा, जि. चंद्रपूर 
२०९ | २१४ | डा.आवटे विशाल अ.जाती अ.जाती अमरावती । पवेद श्रेणी-१ अमडापूर, 
बसवंता सर्वसाधारण ता. चिखली, जि. बुलढाणा 
२१० | २१५ | डाॉ.बेलसरे भाग्यश्री इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ विरुर स्टेशन, 
हरिहर महिला ता. राजुरा, जि. चंद्रपूर 
२११ | २१६ | ST. इझा प्रमोद आकरे इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ तळोधी, 
महिला ता. नागभिड, जि. चंद्रपूर 
२१२ | २१७ | डा.काटे रुपाली आदुघ आदुघ नाशिक =| ude श्रेणी-१ सवाई मुकटी, 
बाळासाहेब महिला ता. सिंदखेडा, जि. धुळे 
२१३ | २१८ | डा.आंभोरे विश्वंभर इमाव इमाव पुणे आग्राउके बसर्गे, 
देवराव सर्वसाधारण ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ २३ पैकी १८ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) (७ 
२१४ | २१९ | Slated शिवानी अ.जमाती अ.जमाती पुणे पवैद श्रेणी-१ शाळगाव, 
तात्याराव महिला ता. कडेगाव, जि. सांगली 
२१५ | २२० | SIRT राधा लक्ष्मण इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ पाल, 
महिला ता. रावेर, जि. जळगांव 
२१६ | २२१ | डा. डोरले शुभम इमाव इमाव पुणे पवैद श्रेणी-१ उपळाई (खु.) ता. 
मधुकरराव सर्वसाधारण माढा, जि. सोलापूर 
२१७ | २२२ | डा.कोवे नताशा सुनील | अ.जमाती अ.जमाती नागपूर । पवेद श्रेणी-१ सुरसुंडी, 
महिला ता. धानोरा, जि. गडचिरोळी 
२१८ | २२३ | डा.संकपाळ विद्या आदुघ आदुघ नाशिक । पवैद श्रेणी-१ समशेरपूर, 
बापूसाहेब महिला ता. अकोले, जि. अहमदनगर 
२१९ | २२४ | डा.इंदुरकर नितीन इमाव इमाव कोकण | ude श्रेणी-१ वाणगाव, 
भगवानराव सर्वसाधारण ता. डहाणू, जि. पालघर 
२२० | २२५ | डा.कवठे सौरभ सदानंद | इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ चिखली, 
सर्वसाधारण ता. सडक अर्जुनी, जि. गोंदिया 
२२१ । २२६ | डा.लाडे अक्षय घनशाम | इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ मुधोली चक, 
सर्वसाधारण ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली 
२२२ | २२७ | डा.मोरखंडे निकिता आदुघ आदुघ नाशिक । ude श्रेणी-१ वर्धाने, 
अशोक महिला ता. साक्री, जि. धुळे 
२२३ | २२८ | डॉ.राऊत सचिन सतीश । इमाव इमाव नाशिक । पवेद श्रेणी-१ रोहिणी, 
सर्वसाधारण ता. शिरपुर, जि. धुळे 
२२४ | २२९ | डा.वानखेडे वेशाली अ.जाती अ.जाती नाशिक । ude श्रेणी-१ किनगाव, 
रामराव महिला ता. यावल, जि. जळगांव 
२२५ | 230 | डा.शुभम वर्षकेतू राऊत | अ.जाती अ.जाती नागपूर । ude श्रेणी-१ गोंडलवाही, 
सर्वसाधारण ता. धानोरा, जि. गडचिरोली 
२२६ | 239 | डा.सोनाली संजय शेटे । अ.जाती अ.जाती कोकण । पवेद श्रेणी-१ दाभोळ, 
महिला ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी 
२२७ | २३२ | डॉ.कांबळे महेश सिद्धार्थ । अ.जाती अ.जाती कोकण । पवेद श्रेणी-१ रोहा, 
सर्वसाधारण ता. रोहा, जि. रायगड 
२२८ | २३३ | डा.उरकुडे अजिक्य इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ तिगाव, 
प्रकाश सर्वसाधारण ता. आमगाव, जि. गोंदिया 
२२९ | २३४ | डॉ.सोनकांबळे रवी अ.जाती अ.जाती नाशिक । पवेद श्रेणी-१ बोरपाडा, 
अशोक सर्वसाधारण ता. नवापूर, जि. नंदुरबार 
२३० | २३५ | डा.कांबळे अश्विनी अ.जाती अ.जाती नागपूर । पवैद श्रेणी-१ रतनारा, 
भालचंद्र महिला ता. जि. गोंदिया 


पृष्ठ २३ पैकी १९ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
२३१ | २३६ | डा.सोमकुवर रोहिणी अ.जाती अ.जाती नागपूर । ude श्रेणी-१ शेगाव (बु.), 
अरजु महिला ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर 
२३२ | २३७ | डॉ.लोणकर स्वप्नील इमाव इमाव नाशिक । पवेद श्रेणी-१ पुरुषोत्तमनगर, 
शिवाजी सर्वसाधारण ता. शहादा, जि. नंदुरबार 
२३३ | २३८ | डा.वाघुले गायत्री आदुघ आदुघ नाशिक । ude श्रेणी-१ टाकळी, 
मोहनराव महिला ता. मालेगाव, जि. नाशिक 
२३४ | २३९ | डा.शुभांगी संभाजीराव अ.जाती अ.जाती नाशिक । ude श्रेणी-१ निब्रळ, 
व्यवहारे सर्वसाधारण ता. अकोले, जि. अहमदनगर 
234 | २४० | डा.वाठोरे संदेश भगवान | अ.जाती अ.जाती नाशिक = | पवैद श्रेणी-१ वावडे, 
सर्वसाधारण ता. अमळनेर, जि. जळगांव 
२३६ | २४१ | डा.सूर्यवंशी पूजा इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ खांडबारा, 
विजयकुमार महिला ता. नवापूर, जि. नंदुरबार 
२३७ | २४२ | डा.भोसले संतोष प्रल्हाद | इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ भातकुली, 
सर्वसाधारण ता. भातकुली, जि. अमरावती 
२३८ | २४३ | STAR काजल दिलीप इमाव इमाव नाशिक । पवैद श्रेणी-१ मोकभणगी, 
महिला ता. कळवण, जि. नाशिक 
२३९ | २४४ | डा.कुलदिपकर अविनाश | अ.जाती अ.जाती नाशिक । ude श्रेणी-१ अडावद, 
भगवान सर्वसाधारण ता. चोपडा, जि. जळगांव 
२४० | २४५ | डा.सोनुने प्राची सतीठा इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ किन्ही राजा, 
महिला ता. मालेगाव, जि. वाशिम 
२४१ | २४६ | डॉ.पंडित अक्षय सुनिल इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ उमराणे, 
सर्वसाधारण ता. देवळा, जि. नाशिक 
२४२ | २४७ | डा.पाटीलमृगाली इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ घाटी, 
ज्ञानेश्वर महिला ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली 
२४३ | २४८ | डॉ.तन्मय पंडितराव अ.जाती | अ.जाती-खेळाडू | नागपूर । ude श्रेणी-१ कोर्लामाला, 
तायवाडे ऐवजी ता. सिरोंचा, जि. गडचिरोली 
२४४ | २४९ | डा.गुंजन संजय घोटे इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ आष्टी, 
महिला ता. आष्टी, जि. वर्धा 
२४५ । २५० | डा.गोमकाळे आकाठहा इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ बोथली, 
THI सर्वसाधारण ता. सावली, जि. चंद्रपूर 
२४६ | २५१ | डॉ.पाटील हर्षवर्धन इमाव इमाव नाशिक = | ude श्रेणी-१ वडफळी, ता. 
चंद्रकांत सर्वसाधारण अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार 
२४७ | २५२ | डॉ.गायकवाड विशाळ । अ.जमाती अ.जमाती नाशिक । पवैद श्रेणी-१ आमडदे, 
पांडुरंग सर्वसाधारण ता. भडगाव, जि. जळगांव 


पृष्ठ २३ पैकी २० 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (3) (8) (4) (६) (७) 
२४८ | २५३ | डा.वानखेडे श्रीकांत इमाव इमाव नाशिक = | ude श्रेणी-१ कोठली, 
सतीश सर्वसाधारण ता. जि. नंदुरबार 
२४९ | २५४ | डॉ.शिंदे शुभांगी संजय आदुघ आदुघ नाशिक । पवेद श्रेणी-१ प्रतापपूर, 
महिला ता. तळोदा, जि. नंदुरबार 
ayo | २५५ | डॉ.सूर्यवंशीपाटील आदुघ आदुघ नाशिक । ude श्रेणी-१ म्हसावद, 
सुचित्रा बाळासाहेब महिला ता. जि. जळगांव 
२५१ | २५६ | डाॉ.गुंजकर अक्षय इमाव इमाव नाशिक । पवेद श्रेणी-१ भवरी, 
गणेशराव सर्वसाधारण ता. नांदगाव, जि. नाशिक 
२५२ | २५७ | डा.काठोळे नम्रता संतोष | इमाव इमाव कोकण । de श्रेणी-१ जांभुळपाडा, ता. 
महिला सुधागड पाली, जि. रायगड 
२५३ | २५८ | डा.गादेवार श्रीधर इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ कोळगाव, 
शिवप्पा सर्वसाधारण ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 
२५४ | २५९ | डा.दिवठे प्रज्ञा चंद्रलालळ | इमाव दिव्यांग- नागपूर** । ade श्रेणी-१ मेंढा, 
(दिव्यांग-अस्थिव्यंग) अस्थिव्यंग ता. जि. गडचिरोली 
२५५ | २६० | डा.बोरकर अंशुल इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ येंगलखेडा, 
माणिक सर्वसाधारण ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली 
२५६ | २६१ | डा.वानखडे प्रवीण इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ वडकी, 
रामराव सर्वसाधारण ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ 
२५७ | २६२ | डा.शिदे महेश हरिश्चंद्र इमाव इमाव नाशिक । पवैद श्रेणी-१ धानोरा, 
सर्वसाधारण ता. जि. नंदुरबार 
२५८ | २६३ | डा.कापसे विज्ञाखा इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ गुढे, 
कैलास महिला ता. भडगांव, जि. जळगांव 
२५९ | २६४ | डा.कऱ्यप रितेश सुभाष | इमाव अनाथ अमरावती | ude श्रेणी-१ टिटंबा, 
ता. धारणी, जि. अमरावती 
ago | २६५ | डा.जयंत गंगाधर सुकारे | इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ गेवर्धा, 
सर्वसाधारण ता. कुरखेडा, जि. गडचिरोली 
२६१ | २६६ | डा.ठाकरे अनिकेत इमाव इमाव अमरावती । पवेद श्रेणी-१ परसापूर, 
प्रमोदराव सर्वसाधारण ता. अचलपूर, जि. अमरावती 
२६२ | २६७ | डा.पांचाळ वर्षा वैजनाथ | इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ जामठी, 
महिला ता. बोदवड, जि. जळगांव 
२६३ | २६८ | डा.बारबेले अश्विन इमाव इमाव नागपूर । पवैद श्रेणी-१ गडचांदूर, 
मोतीलाल सर्वसाधारण ता. कोरपना, जि. चंद्रपूर 
२६४ | २६९ | डॉ.लिगायत स्वरूप इमाव इमाव-खेळाडू नाशिक । ade श्रेणी-१ खिर्डी 


पृष्ठ २३ पैकी २१ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
सदाशिव ऐवजी ता. रावेर, जि. जळगाव 
२६५ | २७० | डा.भांड अक्षता चंद्रकांत | इमाव इमाव नाशिक । पवेद श्रेणी-१ साकोरा, 
महिला ता. नांदगांव, जि. नाशिक 
२६६ | २७१ | डॉ.मिनल अरुण इमाव इमाव नागपूर । पवेद श्रेणी-१ रांगी, 
सोनटक्के महिला ता. धानोरा, जि. गडचिरोली 
२६७ | २७२ | डा.झोपे पियुष सुधाकर इमाव इमाव-खेळाडू | अमरावती | पवेद श्रेणी-१ पहूर, ता. 
ऐवजी बाभुळगांव, जि. यवतमाळ 
२६८ | २७३ | डा.जेऊघाले आनंद इमाव इमाव-खेळाडू । अमरावती | ude श्रेणी-१ झरी, 
गजानन ऐवजी ता. झरी, जि. यवतमाळ 
२६९ | २७४ | डा.मेहेत्रे मयूर बबन इमाव इमाव-खेळाडू नाशिक । ude श्रेणी-१ तळेगाव, 
ऐवजी ता. चाळीसगांव, जि. जळगांव 
२७० | २७५ | SLATS तनुताई इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ बोरगाव, 
श्यामराव महिला ता. गोंडपिपरी, जि. चंद्रपूर 
२७१ | २७६ | डा.योगेश देवराम भगत । अ.जमाती अ.जमाती कोकण | ude श्रेणी-१ पाचल, 
सर्वसाधारण ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी 
२७२ | २७७ | डा.मेश्राम अक्षय पांडुरंग | अ.जमाती अ.जमाती अमरावती | ude श्रेणी-१ सेमाडोह, ता. 
सर्वसाधारण चिखलदरा, जि. अमरावती 
२७३ | २७८ | SLATS भक्‍ती केशव आदुघ आदुघ नाशिक । पवैद श्रेणी-१ पिंपळगांव, 
महिला ता. देवळा, जि. नाशिक 
२७४ | २७९ | डा.आगाठी जयंती इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ कापशी, 
लक्ष्मणराव महिला ता. जि. अकोला 
२७५ | २८० | डा.विचामे अनिकेत अ.जमाती अ.जमाती नागपूर । ude श्रेणी-१ अडयाळ, 
अजाबराव सर्वसाधारण ता. चार्मोशी, जि. गडचिरोली 
२७६ | २८१ | Slates सुप्रिया राजेद्र | इमाव इमाव नाशिक । ude श्रेणी-१ दहिगांव, 
महिला ता. यावल, जि. जळगांव 
२७७ | २८२ | डा.पाटील अंजली अरुण| इमाव इमाव अमरावती | ude श्रेणी-१ शिरपुर, 
महिला ता. वणी, जि. यवतमाळ 
२७८ | २८३ | डा.संकेत माधवराव अ.जमाती अ.जमाती नागपूर । ude श्रेणी-१ वडगाव, 
कलाम सर्वसाधारण ता. कोरपणा, जि. चंद्रपूर 
२७९ । २८४ | डा.भोगे संपदा गणेशा इमाव इमाव नागपूर । ude श्रेणी-१ कारवाफा, 
महिला ता. धानोरा, जि. गडचिरोली 
२८० | २८६ | डॉ.चौधरी मृणाल इमाव इमाव अमरावती । ude श्रेणी-१ धामणगाव रेल्वे, 
लिलाधर महिला ता. धामणगाव रेल्वे, 


पृष्ठ २३ पैकी २२ 


शासन आदेशा क्रमांकः DAHD-99099/&§/2023-DAHD-AH9 (६९८९१७), 


शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. ३७१/पदुम-१, दि. /०२/२०२४ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | गुणवत्ता मेदवारांचे नांव । मूळ प्रवर्ग | शिफारस प्रवर्ग महसूल पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
यादी विभाग वाटप 
क्र 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
जि. अमरावती 

२८१ | २८७ | डॉ.करिश्मा मुनाफ तडवी | अ.जमाती अ.जमाती नाशिक । पवेद श्रेणी-१ पारोळा, 

महिला ता. पारोळा, जि.जळगाव 

२८२ | २८८ | डा. प्रियंका ज्ञानेश्वर आदुघ दिव्यांग- छ. पवैद श्रेणी-१ जयपूर, 
गायकवाड अस्थिव्यंग संभाजीनगर** ता. मंठा, जि. जालना 
(दिव्यांग-अस्थिव्यंग) 

२८३ | २८९ | डा.अमोल दत्तात्रय भज (क) दिव्यांग- अमरावती** | पवैद श्रेणी-१ पळशी, 
चाळगे बौध्दिक विकलांग ता. खामगाव, जि. बुलढाणा 
(दिव्यांग-बौध्दिक 
विकलांग) 

२८४ | २९० | डॉ.भुमरे प्रभावती भज (क) दिव्यांग- पुणे** पवैद श्रेणी-१ मोही, 
नागोराव अस्थिव्यंग ता. माण, जि. सातारा 

(दिव्यांग-अस्थिव्यंग) 

२८५ | २९१ | डा.आवताडे शरद खुला दिव्यांग- नाशिक** । पवेद श्रेणी-१ सलाबतपूर, 
दत्तात्रय कर्णबधिर ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 
(दिव्यांग-कर्णबधिर) 

२८६ | २९२ | डा.ळलमकाने सत्यजीत आदुघ दिव्यांग- gues । पवेद श्रेणी-१ आंधळगाव, 
हणमंत कर्णबधिर ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर 
(दिव्यांग-कर्णबधिर) 

२८७ | २९३ | डॉ.अजुंगडे लक्ष्मीकांत खुला दिव्यांग- पुणे* । पवेद श्रेणी-१ केळघर, 
प्रतापराव कर्णबधिर ता. जावळी, जि. सातारा 
(दिव्यांग-कर्णबधिर) 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २३ पैकी 23 


